विशेष केंद्रीय सहाय्य (२०१३-१४) अंतर्गत 
मंजूर योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांमधील 
अट शिथिल करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: विकेंस-२०१३/प्र.क्र.१६०/का.१९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-२०/०९/ २०१९ 


१) आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांक - विकेंस-२०१३/प्र.क्र.१६०/का.१९ दि.२७/११/२०१३. 
२) आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक यांचे पत्र क्र.विकेस-२०१५/प्र.क्र.९६/का-८(५)/१४७६, 
दि.२६.०२.२०१९ 
शासन शुध्दीपत्रक - 
शासनाच्या वाचा येथील क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये विशेष केंद्र सहाय्य सन २०१३-१४ करीता केंद्र 
शासनाकडून मंजूर झालेल्या विविध योजनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी प्रदान 
करण्यात आली आहे. या मार्गदर्शक तत्वांमधीळ योजना क्रमांक-५ अनुसूचित जमातीच्या युवकांना बिल्डींग 
सुपरवायझर कोर्सचे प्रशिक्षण प्रबोधन बहुउद्देशिय संस्था, नाशिक मार्फत देणे व योजना क्रमांक-१० अनुसूचित 
जमातीच्या युवक युवतीना ऑफीस ऑटोमेडान कोर्सचे प्रशिक्षण इन्फोसॉफ्ट कॉम्प्यूटर, नाशिक मार्फत देणे या 
दोन्ही योजनांमधील अनुक्रमे अट क्रमांक ८ (६) व ९ (६) नुसार सर्व प्रशिक्षणार्थ्यांना संस्थेने एन.सी.व्ही.टी. / 
शासनाच्या तत्सम संस्थेचे प्रमाणपत्र / विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र वाटप केल्यानंतर संस्थेस उर्वरित २० % रक्‍कम 
अदा करावी ही अट एक वेळची विशेष बाब म्हणून शिथील करण्यात येत आहे.सदर सुट पुर्व उदाहरण होणार 
नाही. 
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.8॥8॥१5$॥[॥9.90९.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२०२०२१३६४७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Santosh Shivaji ७० 
Jadhav se aac 
(संतोष जाधव) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रत - 
१. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
३. सह सचिव, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई. 


ठासन निर्णय क्रमांकःविकेंस-२०१३/प्र.क्र.१६०/का.१९ 


9८ 


. अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक/ठाणे/अमरावती /नागपूर 

५. संबंधित प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

६. अवर सचिव, भारत सरकार, जनजाती कार्य मंत्राळय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली. 
७. संगणक समन्वयक, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अध्यक्ष, प्रबोधन बहुउद्देशिय संस्था, नाशिक 

९. संचालक, इन्फोसॉफ्ट कॉम्प्यूटर्स, नाशिक 

१०.निवड नस्ती, (का.१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


